प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवेतन, (२२३५ ००१५) या खालील सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :१० मे, २०२१ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिळ, २०२१ 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वासैक-१, दि.०९.०४.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता, WAS 2234, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 


अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य, (२२३५ ००१५) या खालील 
रु. ११०,२५,८१,०००/-(रुपये एकशे दहा कोटी पंचवीस org एक्याऐंशी हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. वित्त विभागाचे दि. ६ एप्रिल, २०२१ च्या शासन परिपत्रानुसार, 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु. ५,५१,२९,०५०/- 
(रुपये पाच कोटी एकावन्न लाख एकोणतीस हजार पंन्नास फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) प्राप्त झालेला आहे. सदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
माहे मे, २०२१ करीता आवश्यक इतका निधी संबंधित जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 


अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य, (२२३५ ००१५) या खालील 
रु. ११०,२५,८१,०००/- (रुपये एकशे दहा कोटी पंचवीस org एक्याऐंशी हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. ४,६०,६२,०६०/- 
( रुपये चार कोटी साठ लाख बासष्ट हजार साठ फक्‍त ) इतका निधी माहे मे, २०२१ चा खर्च 
भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांच्या ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी arma परिपत्रक 
क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतन, 
(00) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन 
(२२३५ 0094) (sar) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच HANGS खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०५१०१२०६१२२००७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Government Of M 
| Adi stration Department 


Mhapankar Dat sap O80 यी 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 
१०.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 


न्न 


न्न 


न्न 


on G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


१७. मा.उप सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रायल, मुंबई 

२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१, दि. १० मे, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अनु क्रमांक जिल्हयाचे नाव माहे मे, 2029 करिता निधी वितरण (रु) 

१ मुंबई हहर २१,१४,९४०/- 
२ मुंबई उपनगर १६,०५,९००/- 
3 ठाणे १,०९,०८०/- 
४ पालघर १,२७,२६०/- 
षु रायगड ४,१८,१४०/- 

रत्नागिरी १,४५,४४०/- 
9 सिधुदुर्ग १,१५,१४०/- 
८ नाशिक ८,४८,४००/- 
९ जळगाव ११,४५,३४०/- 
१० धुळे ८,१२,०४०/- 
११ नंदुरबार ४८,४८०/- 
१२ अहमदनगर १८,१८,०००/- 
१३ पुणे ३२,४२,१००/- 
१४ सातारा २०,५४,३४०/- 
१५ सांगली २२,५४,३२०/- 
१६ सोलापूर १६,९०,७४०/- 
१७ कोल्हापूर ११,३९,२८०/- 
१८ औरंगाबाद २२,७२,५००/- 
१९ जालना १३,८७,७४०/- 
२० बीड ४६,१७,७२०/- 
२१ नांदेड ३४,२९,९६०/- 
२२ हिगोली १३,९९,८६०/- 
२३ परभणी ८,५४,४६०/- 
28 लातूर २४,२४,०००/- 
२५ उस्मानाबाद ४८,४८,०००/- 
२६ अमरावती ६६,६६०/- 
२७ बुलढाणा २,२४,२२०/- 
२८ यवतमाळ १८,१८०/- 
२९ अकोला ६,०६,०००/- 
३० वाशिम ६६,६६०/- 
३१ नागपूर २८,४८,२००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


३२ वर्धा ६,६६,६००/-- 
33 भंडारा १,८१,८००/- 
३४ गोदिया 9,33,320/- 
३५ चंद्रपूर ३,२७,२४०/- 
एकुण ४,६०,६२,०६०/- 

Hemant ns 

Gorakhnath 0100101 

Mhapankar Date: 2021.08 10 12:16:10 +0530" 

(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


